महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 

"महाराष्ट्र गणेठलक्ष्मी माघी गणपती विठोष" 
या मासिक सोडतीच्या बक्षिसरचना व 
कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६/ळलॉटरी-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : १. उपसंचालक (वि.व ले,), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांचे 
पत्र क्र. STS (विवले)/मरालॉ /योजना/३६२०/२०२२, दि.२६/१२/२०२२. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/ळॉटरी-२, दि. २३/११/२०२२. 


शासन निर्णय : 

उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.२ च्या वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२३/११/२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र 
राज्य लॉटरीची “महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी न्यु ईयर विशेष” या मासिक सोडतीच्या बक्षिस रचना व कार्यपध्दतीस 
मान्यता देण्यात आली आहे. आता सदर सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दती तशीच ठेऊन "महाराष्ट्र 
गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विशेष" या नावाने दिनांक १७/०२/२०२३ रोजी, सायंकाळी: ४.०० वाजता मासिक 
सोडत काढण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. "महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी माघी गणपती विठोष" या नावाने काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीसाठी 
बक्षिस संरचना व कार्यपध्दती आणि इतर अटी व शार्ती, संदर्भ क्र. २ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी -२, दि.२३/११/२०२२ अन्वये विहित केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२२९१२२५५५११०५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL PRASHANT VINAYAKRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e8 1 4db5f8c505422af66a562831 


45376, pseudonym=52A6F57E50F36E268CFB25B4597BB272A28E8E8C, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A0 1 FF72FSCAESFDDC4F8C964F 3AFC6B6249 
294AD88EC870D, cn=PATIL PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2022.12.29 12:30:36 +05'30" 
अवर सचिव तथा उपसंचालक 
b 


महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग. 


१. मा. उपमुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६/ळॉटरी-२ 


६. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई-३२. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. उप सचिव (राज्य लॉटरी), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी, प्रशञा-४/ अर्थोपाय/ लेखाधिकारी (लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


